श्री.ब.का.खरमाटे, उप प्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी यांना सेवेत पुन:स्थापित करुन 
पदस्थापना देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेश क्रमाक:-एमव्हीडी-१२१०/प्र.क्र.3८०/परि-४ (१) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक : ५ जुलै, २०११. 


आदेश 
ज्याअर्थी श्री. ब.का.खरमाटे, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना निलंबित करणारा 
आदेश शासन आदेश क्रमाक:-एमव्हीडी-१२०९/प्र.क्र.२९९/परि-४, दि.३१.८.२००९ रोजी काढला 
होता. त्याअर्थी आता राज्यपाल महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ च्या नियम ४ 
च्या पोट नियम (५) च्या खंड (क) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करुन याद्वारे 
श्री.ब.का.खरमाटे, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांचे निलंबन आदेश रद्द करुन त्यांना शासन 


सेवेत पुन:ःस्थापित करण्यात येत आहे. 


२. श्री.ब.का.खरमाटे, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्या पुन:स्थापनेनंतर त्यांची 


पदस्थापना प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अमरावती येथे रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व <p 


शासनाचे अवर सचिव 
प्रति, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र्‌ राज्य, मुंबई 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अमरावती 
श्री.ब.का.खरमाटे, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 

(परिवहन आयुक्‍त कार्यालयामार्फत) 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती 
निवडनस्ती (परिवहन-४) 


DATRA-A\Cancellation of susnension & nostins orders 1 


श्री.प्रसाद दळवी, सहायक प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी यांना सेवेत 


पुनःस्थापित करुन पदस्थापना देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेश क्रमाक:-एमव्हीडी-१२१०/प्र.क्र.3८०/परि-४ (२) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक : ५ जुलै, २०११. 


आदेश 
ज्याअर्थी श्री.प्रसाद दळवी, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना निलंबित करणारा 
आदेश शासन आदेश क्रमाक:- एमव्हीडी-१२०९/प्र.क्र.२९९/परि-४, दि.१.९.२००९ रोजी काढला 
होता. त्याअर्थी आता राज्यपाल महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ च्या नियम ४ 
च्या पोट नियम (५) च्या खंड (क) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्‍तींचा वापर करुन याद्वारे श्री.प्रसाद 
दळवी, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांचे निलंबन आदेश रद्द करुन त्यांना शासन सेवेत 


पुन:स्थापित करण्यात येत आहे. 


२. श्री.प्रसाद दळवी, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्या पुन:स्थापनेनंतर त्यांची 


पदस्थापना उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, गडचिरोली येथे रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व प 


DAA oe: 
( सतीश 


शासनाचे सचिव 
प्रति - महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नागपूर (ग्रामीण) 
उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गडचिरोली. 
श्री.प्रसाद दळवी, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
(परिवहन आयुक्‍त कार्यालयामार्फत) 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली. 
निवडनस्ती (परिवहन-४) 


DATRA-4\Cancellation of susnension & nastine arders ? 


श्री.बी.जी.खंडागळे, सहायक प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी यांना सेवेत 


पुन:स्थापित करुन पदस्थापना देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेश क्रमाक:-एमव्हीडी-१२१०/प्र.क्र.3८०/परि-४ (3) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक : ५ जुलै, २०११. 


आदेश 


ज्याअर्थी श्री.बी.जी.खंडागळे, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना निलंबित 
करणारा आदेश शासन आदेश क्रमाक:- एमव्हीडी-१२०९/प्र.क्र.२९९/परि-४, दि.३१.८.२००९ रोजी 
काढला होता. त्याअर्थी आता राज्यपाल महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ च्या 
नियम ४ च्या पोट नियम (५) च्या खंड (क) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्‍तींचा वापर करुन याद्वारे 
श्री.बी.जी.खंडागळे, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांचे निलंबन आदेश रद्द करुन त्यांना 


शासन सेवेत पुनःस्थापित करण्यात येत आहे. 


2. श्री.बी.जी.खंडागळे, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्या पुन:स्थापनेनंतर 


त्यांची पदस्थापना प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अमरावती येथे रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व = 


BIA sal ee 
( सतीश ) 
शासनाचे अवर 

प्रति - महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अमरावती. 

श्री.बी.जी.खंडागळे, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 

(परिवहन आयुक्‍त कार्यालयामार्फत) 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती 


निवडनस्ती (परिवहन-४) 


DATRA-4\Cancellation of susnension & nastine orders 3 


श्री.जे.पी.ठाणेकर, मोटार वाहन निरिक्षक 
यांना सेवेत पुनःस्थापित करुन 
पदस्थापना देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेश क्रमाक:-एमव्हीडी-१२१०/प्र.क्र.३८०/परि-४ (४) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक : ५ जुलै, २०११. 


आदेश 


ज्याअर्थी श्री.जे.पी.ठाणेकर, मोटार वाहन निरिक्षक यांना निलंबित करणारा आदेश 
शासन आदेश क्रमाक:- एमव्हीडी-१२०९/प्र.क्र.२९९/परि-४, दि.१.९.२००९ रोजी काढला होता. 
त्याअर्थी आता राज्यपाल महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ च्या नियम ४ च्या 
पोट नियम (५) च्या खंड (क) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करुन याद्वारे 
श्री.जे.पी.ठाणेकर, मोटार वाहन निरिक्षक यांचे निलंबन आदेश रद्द करुन त्यांना शासन सेवेत 


पुन:स्थापित करण्यात येत आहे. 


रे. श्री.जे.पी.ठाणेकर, मोटार वाहन निरिक्षक यांच्या पुन:स्थापनेनंतर त्यांची पदस्थापना 


उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, श्रीरामपूर येथे रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व = 


प्रति - महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई, 
परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र्‌ राज्य, मुंबई. 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नाशिक. 
उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, श्रीरामपूर 
श्री.जे.पी.ठाणेकर, मोटार वाहन निरिक्षक (परिवहन आयुक्‍त कार्यालयामार्फत) 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक/अहमदनगर. 
कक्ष अधिकारी (परिवहन-३), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (परिवहन-४) 


DATRA-A\Cancellation of susnension & nastine orders 4 


श्री.आबासाहेब पाटील, मोटार वाहन 
निरिक्षक यांना सेवेत पुन:ःस्थापित करुन 
पदस्थापना देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेश क्रमाक:-एमव्हीडी-१२१०/प्र.क्र.३८०/परि-४ (५) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक : ५ जुलै, २०११. 


आदेश 


ज्याअर्थी श्री.आबासाहेब पाटील, मोटार वाहन निरिक्षक यांना निलंबित करणारा 
आदेश शासन आदेश क्रमाक:- एमव्हीडी-१२०९/प्र.क्र.२९९/परि-४, दि.१.९.२००९ रोजी काढला 
होता. त्याअर्थी आता राज्यपाल महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ च्या नियम ४ 
च्या पोट नियम (५) च्या खंड (क) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करुन याद्वारे 
श्री.आबासाहेब पाटील, मोटार वाहन निरिक्षक यांचे निलंबन आदेश रद्द करुन त्यांना शासन सेवेत 


पुन:स्थापित करण्यात येत आहे. 


रे. श्री.आबासाहेब पाटील, मोटार वाहन निरिक्षक यांच्या पुनःस्थापनेनंतर त्यांची 


पदस्थापना प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, लातूर येथे रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व ate 


Grvaya mS 
( सतीश | 
शासनाचे 

प्रति - 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, लातूर 

श्री.आबासाहेब पाटील, मोटार वाहन निरिक्षक (परिवहन आयुक्‍त कार्यालयामार्फत) 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर. 

कक्ष अधिकारी (परिवहन-३), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनस्ती (परिवहन-४) 


DATRA-4\Cancellation of susnension & nostine orders 5 


श्री.पी.एस.शेजवळ, मोटार वाहन 
निरिक्षक यांना सेवेत पुनःस्थापित करुन 
पदस्थापना देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेश क्रमाक:-एमव्हीडी-१२१०/प्र.क्र.३८०/परि-४ (६) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक : ५ जुले, २०११. 


आदेश 


ज्याअर्थी श्री.पी.एस.शेजवळ, मोटार वाहन निरिक्षक यांना निलंबित करणारा आदेश 
शासन आदेश क्रमाक:- एमव्हीडी-१२०९/प्र.क्र.२९९/परि-४, दि.१.९.२००९ रोजी काढला होता. 
त्याअर्थी आता राज्यपाल महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ च्या नियम ४ च्या 
पोट नियम (५) च्या खंड (क) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करुन याद्वारे 
श्री.पी.एस.शेजवळ, मोटार वाहन निरिक्षक यांचे निलंबन आदेश रद्द करुन त्यांना शासन सेवेत 


पुन:स्थापित करण्यात येत आहे. 


रे. श्री.पी.एस.शेजवळ, मोटार वाहन निरिक्षक यांच्या पुन:स्थापनेनंतर त्यांची 


पदस्थापना प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अमरावती येथे रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व <= 


Hrwula a ee 
( सतीश 
शासनाचे अवर 
प्रति - महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अमरावती. 
श्री.पी.एस.शेजवळ, मोटार वाहन निरिक्षक (परिवहन आयुक्‍त कार्यालयामार्फत) 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती. 
कक्ष अधिकारी (परिवहन-३), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (परिवहन-४) 


DATRA-A\Cancellatian of susnension & nastins orders 6 


श्री.नंदकुमार चिरमे, मोटार वाहन 
निरिक्षक यांना सेवेत पुन:स्थापित करुन 
पदस्थापना देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेश क्रमाक:-एमव्हीडी-१२१०/प्र.क्र.३८०/परि-४ (to) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक : ५ जुलै, २०११. 


आदेश 


ज्याअर्थी श्री.नंदकुमार चिरमे, मोटार वाहन निरिक्षक यांना निलंबित करणारा 
आदेश शासन आदेश HATH:- एमव्हीडी-१२०९/प्र.क्र.२९९/परि-४, दि.१.९.२००९ रोजी काढला 
होता. त्याअर्थी आता राज्यपाल महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ च्या नियम ४ 
च्या पोट नियम (५) च्या खंड (क) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्‍तींचा वापर करुन याद्वारे श्री.नंदकुमार 
चिरमे, मोटार वाहन निरिक्षक यांचे निलंबन आदेश रद्द करुन त्यांना शासन सेवेत पुन:स्थापित 


करण्यात येत आहे. 


रै. श्री.नंदकुमार चिरमे, मोटार वाहन निरिक्षक यांच्या पुनःस्थापनेनंतर त्यांची 


पदस्थापना उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, सिंधुदुर्ग येथे रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व ८ 


wt es 


( सतीश 
शासनाचे अवर सचिव 
प्रति - महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, ठाणे. 
उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सिंधुदुर्ग 
श्री.नंदकुमार चिरमे, मोटार वाहन निरिक्षक (परिवहन आयुक्‍त कार्यालयामार्फत) 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदुर्ग. 
कक्ष अधिकारी (परिवहन-३), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (परिवहन-४) 


DA\TRA-A\Cancellation of susnension & nostine orders 7 


श्री.एम.एस.एम.शेख, मोटार वाहन 
निरिक्षक यांना सेवेत पुन:स्थापित करुन 
पदस्थापना देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेश क्रमाक:-एमव्हीडी-१२१०/प्र.क्र.३८०/परि-४ (८) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक : ५ जुलै, २०११. 


आदेश 


ज्याअर्थी श्री.एम.एस.एम.शेख, मोटार वाहन निरिक्षक यांना निलंबित करणारा 
आदेश शासन आदेश क्रमोक:- एमव्हीडी-१२०९/प्र.क्र.२९९/परि-४, दि.१.९.२००९ रोजी काढला 
होता. त्याअर्थी आता राज्यपाल महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ च्या नियम ४ 
च्या पोट नियम (५) च्या खंड (क) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्‍तींचा वापर करुन याद्वारे 
श्री.एम.एस.एम.शेख, मोटार वाहन निरिक्षक यांचे निलंबन आदेश रद्द करुन त्यांना शासन सेवेत 


पुन:स्थापित करण्यात येत आहे. 


रे. श्री.एम.एस.एम.शेख, मोटार वाहन निरिक्षक यांच्या पुनःस्थापनेनंतर त्यांची 


पदस्थापना उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पेण येथे रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व + 


५५०७ वट. क 


शासनाचे अवर 

प्रति - महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, ठाणे. 

उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पेण 

श्री.एम.एस.एम.शेख, मोटार वाहन निरिक्षक (परिवहन आयुक्‍त कार्यालयामार्फत) 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड (अलिबाग). 

कक्ष अधिकारी (परिवहन-३), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनस्ती (परिवहन-४) 


DATRA-A\Cancellation of susnension & nostine orders R 


श्री.सचिन आयरेकर, मोटार वाहन 
निरिक्षक यांना सेवेत पुन:ःस्थापित करुन 
पदस्थापना देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेश क्रमाक:-एमव्हीडी-१२१०/प्र.क्र.३८०/परि-४ (९) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक : ५ जुलै, २०११. 


आदेश 


ज्याअर्थी श्री.सचिन आयरेकर, मोटार वाहन निरिक्षक यांना निलंबित करणारा 
आदेश शासन आदेश क्रमाक:- एमव्हीडी-१२०९/प्र.क्र.२९९/परि-४, दि.१.९.२००९ रोजी काढला 
होता. त्याअर्थी आता राज्यपाल महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ च्या नियम ४ 
च्या पोट नियम (५) च्या खंड (क) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करुन याद्वारे श्री.सचिन 
आयरेकर, मोटार वाहन निरिक्षक यांचे निलंबन आदेश रद्द करुन त्यांना शासन सेवेत पुन:स्थापित 


करण्यात येत आहे. 


रे. श्री.सचिन आयरेकर, मोटार वाहन निरिक्षक यांच्या पुन:स्थापनेनंतर त्यांची 


पदस्थापना प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नांदेड येथे रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व ऱ्य 


जल a ae: 
( सतीश ) 
शासनाचे अवर सचिव 
प्रति - 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नांदेड. 
श्री.सचिन आयरेकर, मोटार वाहन निरिक्षक (परिवहन आयुक्‍त कार्यालयामार्फत) 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड. 
कक्ष अधिकारी (परिवहन-३), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (परिवहन-४) 


DATRA-A\Cancellation of snsnension & nostine orders 9 


